जिल्हा नियोजन समिती, बुलढाणासाठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी-२०२०/प्र.क्र.३६ /का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१. 


महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम ,१९९८ 

महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, बुलढाणा 

यांचे पत्र क्र.जिनिस/जिवायो २०-२१/६१९/२१, दि.१२.८.२०२१. 

शासन निर्णय :- 

“ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम ११ च्या 
तरतूदी अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन समितीच्या 
अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक “कार्यकारी समिती” घटीत करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र 
जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ च्या “नियम ६-अ” मधे करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार उपरोक्त नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (३) च्या 
परिच्छेद दोन अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” यांचेपैकी २ “नामनिर्देशित सदस्य” आणि 


पहा:- 9 
२ 


३ 
8 


— 


~~ rrr ६-€ 


कलम 3 (३) च्या परिच्छेद चार नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी २ 
“विशेष निमंत्रित” सदस्यांची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक आहे. 
२. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८” मधील “नियम 


६-अ” च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम,१९९८ 
च्या कलम ३ (३) च्या परिच्छेद दोन अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या 
परिच्छेद चार नुसार एकूण “विशेष निमंत्रित” सदस्य यांचेपैकी, जिल्हा नियोजन 
समिती, बुलढाणाचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानुसार बुलढाणा जिल्हयातील 
सन्माननीय खासदार व आमदार यांच्या नामनिर्देशानासह जिल्हा नियोजन समिती बुलढाणाची 
“कार्यकारी समिती” पुढीलप्रमाणे घटित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पदनाम 

has . | AL पालकमंत्री, बुलढाणा अध्यक्ष 

२. । श्री. प्रतापराव गणपतराव जाधव, नामनिर्देशित सदस्य 
लोकसभा सदस्य 

३. श्री.राजेश पंडितराव vos, विधानसभा सदस्य | विशेष निमंत्रित सदस्य 
विभागीय आयुक्‍त , अमरावती विभाग सदस्य 

५. । जिल्हाधिकारी, बुलढाणा सदस्य 

६. । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सदस्य 
बुलढाणा 

७. | जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलढाणा संयोजक 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र.३६ /का.१४८१-अ, 


३. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, बुलढाणा यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८३०१२४७४७८०१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VEENA RANADE 
DN: c=I (OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
Maharashtra, 


VEENA RANADE == 
(वीणा रानडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


9a4fc3baf8aa27458ef47b6b55 

F72A9325DAB2332540C4E, 
'8363B78CB19C90CB66D4A69B07FOSFBSF3C 
NADE 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, बुलढाणा यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 
६. मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
८. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 
९. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, बुलढाणा, 
qo, उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती, 
११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा, 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१३. कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 
१४. निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


